प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनांतर्गत प्राप्त अनुदानातून यंत्र खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता. 

सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीएचडी -२०१९/प्र.क्र.२४२/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा: 9 शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ 
उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 

४) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे यांचे पत्र 
क्र.जिनिस/जिवायो/नाविन्य/सोळर ड्रीप फ्रिजर/प्रमा/२०१९-२०/संस-३/१३६८, 
दिनांक २३.०७.२०१९ 

५) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/सर्वोरुधु/ 
जिवायो/यंसाख/१२७१७/१-म/२०१९, दिनांक : ०७.०९.२०१९ 

शासन निर्णय :- 


सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे या संस्थेस जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे 
यांच्या उपरोक्‍त दिनांक २३.०७.२०१९ च्या अन्वये उपलब्ध निधीतून खालील तक्त्यात नमूद केलेली 
रुपये १,०४,९५,२००/- (रुपये एक कोटी चार लक्ष पंचाण्णव हजार दोनशे फक्त) रकमेची यंत्रसामुग्री 
खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. 
क्र. 


यंत्राचे नांव नग | प्रती नग किंमत एकूण किंमत 


po | 


सोलर डिप फ्रिजर २४० लिटर क्षमता | 30 ३,४९,८४० १,०४,९५,२०० 


एकूण १,०४,९५,२०० 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचडी-२०१९/प्र.क्र.२४२/प्रशा-१ 


अटी :- 


१ 


& 2 


Go 


सदर प्रशासकीय मान्यता संबधित संस्थेस जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची, बांधकामाची व विद्युतीकरणाची 


आव्यकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्नीची आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु SHU 


किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा प्रकारची 
आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्नरीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केळेला नसल्याबाबत व 
सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


dd शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकफाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचडी-२०१९/प्र.क्र.२४२/प्रशा-१ 


अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबधित संस्थेस खालील लेखाशिर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


धुळे हहर - जिल्हा वार्षिक योजना 


मागणी क्रमांक ओ-३८ 


३४५१ - सचिवालयीन आर्थिक सेवा, 
१०१ - नियोजन आयोग-नियोजन मंडळ 
(83) - जिल्हा योजना-धुळे 
(83)(02)  - नाविन्यपुर्ण योजना (३४५१ १६५२) 
३१ - सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक- 
३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९११२१०५४३७३१३ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


A R U N Digitally signed by ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 
DN: 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a508971 ७7७224 
१1 ,MUMBAI, 
97ec0978235f63F 
8000431 381el ou=NA, 
‘o=GOVERI IT OF M , cn=ARUN 
A O D ) A H A L E MURLIDHARRAO DAHALE. 
Date: 2019.09.13 14:43:34 +05'30" 


(अ.मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स Hara लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, धुळे 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे 
७. निवडनस्ती (प्रहा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


